वर्ष ८ , अंक ४३ ] 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


३ 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 
- 


प्रारूप अधिसूचना 

क्रमांक संकलन -२ / टे -४ / ३५५ / २०२२. – महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र . ५ च्या कलम 

३ ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जिल्हाधिकारी पालघर याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल 
कार्यालयांमार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा , नियम कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी , प्रथम व द्वितीय अपिल अधिकारी या 
बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे : 

तहसील / उप विभागीय कार्यालये यांचेमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या 


गोकसेवेचा तपशील 


( २ ) 

अभिलेख नक्कल देणे 
( तलाठी कार्यालय ) 


२ अभिलेख नक्कल देणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , पालघर यांजकडून 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ अंतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या ( ऑफलाईन सेवा ) 
व्यतिरिक्त इतर पुरविण्यात येत असलेल्या सेवा तपशील 


( मंडळ अधिकारी कार्यालय ) 


भाग एक ( को . वि.पु. ) – १ 


अभिलेख कक्षातून नक्कल देणे 
( तलाठी कार्यालय ) 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


सत्यमेव जयते 


लोकसेवा 

पुरविण्यासाठी 

विहित केलेली 


कालमर्यादा 

( दिवस ) 

( ३ ) 


७ 


७ 


पदनिर्देशित 

अधिकारी 


( ४ ) 

तलाठी 


मंडळ अधिकारी 


लिपिक 


( १ ) 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


प्रथम अपिल 

अधिकाऱ्याचे 

पदनाम 


( ५ ) 

मंडळ अधिकारी 


निवासी नायब 
तहसीलदार 


| पृष्ठे २३ किंमत रुपये : १४.०० 

* 


निवासी नायब 
तहसीलदार 


सेवांचे परिशिष्ट 


द्वितीय अपिल 

अधिकाऱ्याचे 
पदनाम 


( ६ ) 

निवासी नायब 

तहसीलदार 

तहसीलदार 


तहसीलदार 


२ 


( १ ) 


४ 


५ 


६ तलाठी यांचेकडे सादर 


( २ ) 

अभिलेख कक्षातून नक्कल देणे 

( उप विभागीय अधिकारी कार्यालय ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-१९ शके १ ९ ४४ 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

अव्वल कारकून 

नायब तहसीलदार 


७/१२ , ८ अ व फेरफार ची 

ऑनलाईन प्रत पुरविणे , 


७ नागरिकांकडून प्राप्त नोंदणीकृत 
दस्ताची फेरफार नोंद घेणे 


१२ 


अर्जाप्रमाणे ऑनलाइन फेरफार 
घेणे 


८ ई - फेरफार आज्ञावलीत भरलेल्या 
नोंदीची नोटीस तयार करणे 


१३ 


९ ई - फेरफार आज्ञावलीत नोटीस 
बजाविणेबाबत शेरा भरणे . 


१० ई - फेरफार आज्ञावलीत मंडळ 

अधिकारी यांनी प्रमाणीकरणासाठी 
उपलब्ध नोंदीवर निर्णय घेणे . 
११ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ 
निवृत्तीवेतन योजना 


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा 
निवृत्तीवेतन योजना 


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग 
निवृत्तीवेतन योजना 


१४ राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना 


१५ संजय गांधी निराधार अनुदान 
योजना 


१६ श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती 
वेतन योजना 

१७ ३० % , महिला आरक्षण दाखला 

देणे 


२ 


७ 


७ 


७ 


९ ० 


९ ० 


९ ० 


९ ० 


३० 


३० 


१५ 


तलाठी 


तलाठी 


तलाठी 


तलाठी 


तलाठी 


मंडळ अधिकारी 


तहसीलदार 
संगायो 


तहसीलदार 
संगायो 


तहसीलदार 

संगायो 


तहसीलदार 

संगायो 


तहसीलदार 
संगायो 


तहसीलदार 

संगायो 

निवासी 

नायब तहसीलदार 


मंडळ अधिकारी 


नायब 

तहसीलदार 

( महसूल ) 


नायब 

तहसीलदार 

( महसूल ) 


नायब 

तहसीलदार 

( महसूल ) 


नायब 

तहसीलदार 

( महसूल ) 


नायब 

तहसीलदार 

( महसूल ) 

उप विभागीय 

अधिकारी 


उप विभागीय 

अधिकारी 


संबधित 

उपजिल्हाधिकारी 


तथा उप विभागीय 

अधिकारी 


संबधित 

उपजिल्हाधिकारी 


तथा उप विभागीय 

अधिकारी 


उप विभागीय 
अधिकारी 
उप विभागीय 

अधिकारी 
तहसीलदार 


( ६ ) 

उप विभागीय 
अधिकारी 


नायब 

तहसीलदार 


महसूल 

तहसीलदार 


तहसीलदार 


तहसीलदार 


तहसीलदार 


तहसीलदार 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 

पालघर 


जिल्हाधिकारी 

पालघर 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


उप विभागीय 

अधिकारी 


आवश्यक असल्यास 

बदल करावा 


आवश्यक असल्यास 

बदल करावा 


( १ ) 

( २ ) 

१८ कुंभार समाजाकरिता ओळखपत्र 


१ ९ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ - नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ शके १ ९ ४४ 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

निवासी 

तहसीलदार 

नायब तहसीलदार 


मराठा समाजाच्या मुलांकरीता 
सैन्य भरतीकामी छाती / उंची या 

सवलतीसाठी देय असलेले 
प्रमाणपत्र 

जात पडताळणी कामी आलेल्या 
कागदपत्रावर अभिलेख कक्षा 
मार्फत सत्यता पडताळणी करुन 
सदर कागदपत्रे इकडील 
कार्यालयामार्फत देण्यात आले 
बाबत पत्र देणे 


२१ मयत शासकीय / निमशासकीय 
कर्मचारी यांचे वारसांना निवृत्ती 
नंतरचे लाभ / बँकखात्यातील / 
विमा रक्कम मिळणेकामी वारस 
दाखला देणे . 


२२ शासकीय कर्मचारी यांचे 

स्थायित्व प्रमाणपत्र देणे . ( तलाठी ) 
२३ जनगणनेच्या आधारे अनु . जाती 
अनु . जमाती लोकसंख्या / 
गावाची लोकसंख्या प्रमाणपत्र देणे . 
२४ इतर व्यक्तीच्या मालकीच्या 
जमीनीतून शासनाने परवानगी 
दिलेल्या पाण्यासाठी , पाट 
बांधण्यासाठी परवानगी देणे 
( म.ज.म.अधी . १ ९ ६६ चे कलम 

४ ९ व त्या खालील म.ज.म. 

( पाण्याचे पार बंधने ) नियम १ ९ ६ ९ . 


२६ 


२५ हद्दीवरुन रस्त्यांचा अधिकार 


महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १४३ 

धरण जमीनीचे विभाजन 

( महाराष्ट्र जमीन महसूल 

अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ८५ 
अन्वये ) 


२७ भूसंपादन दाखला देणे 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ अ 


७ 


७ 


१५ 


१५ 


१५ 


९ ० 


९ ० 


९ ० 


३० 


निवासी 

नायब तहसीलदार 


निवासी 
नायब तहसीलदार 


निवासी 
नायब तहसीलदार 


शिरस्तेदार 


निवासी 

नायब तहसीलदार 


तहसीलदार 


तहसीलदार 


तहसीलदार 


अव्वल कारकून 


तहसीलदार 


तहसीलदार 


तहसीलदार 


उप विभागीय 
अधिकारी 
तहसीलदार 


उप विभागीय 
अधिकारी 


उप विभागीय 
अधिकारी 


उप विभागीय 

अधिकारी 


उप विभागीय 

अधिकारी 


( ६ ) 

उप विभागीय 
अधिकारी 


उप विभागीय 
अधिकारी 


उप विभागीय 
अधिकारी 


उप विभागीय 
अधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


उप विभागीय 
अधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


अपर 

जिल्हाधिकारी 


अपर 

जिल्हाधिकारी 


अपर 

जिल्हाधिकारी 


m 


( १ ) 

२८ 


२ ९ 


( २ ) 

भूसंपादन ना - हरकत दाखला देणे 


वृक्ष तोड परवानगी ( अधिसुचित 
वृक्षा व्यतिरिक्त ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-१९ शके १ ९ ४४ 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

३० 

अव्वल कारकून 


३० पाणी उचलण्याचा दाखला 

( विमा अधिसुचित नद्या व साठे ) 
महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १ ९ ६६ चे ७० व 
त्याखालील महाराष्ट्र जमीन 
महसूल ( पाणी वापरण्याची 
परवानगी ) नियम १ ९ ६ ९ . 
३१ अनुसूचित जाती - जमातीचे मुला 
मुलींकरीता सैन्य भरतीकामी छाती / 
उंची सवलतीसाठी देय असलेले 
शिफारस पत्र देणे . 

३२ पेसा दाखला देणे 


३३ पोलीस पाटील 


मुदतवाढ 


३४ शेतघर परवानगी महाराष्ट्र जमीन 

महसूल अधिनियम १ ९ ६६ चे 
कलम ४१ ( ३ ) 


३५ भारतीय दंड साहिंता चे कलम 

१७४ नुसार आकस्मिक मृत्यू 
प्रकरणे ( नोटीस बजावणी 
झाल्यानंतर ) 


३६ तलाठी रजा रोखीकरण 


३७ विविध प्रकारच्या राज्यातील 

कलावंताना शासनस्तरावर 

दिलेल्या मानधनाकरीता 

प्रस्तावावर शिफारस कामी 
साक्षांकित करणे 


३८ भू - संपादन प्रकरणातील कोर्ट 
फी रिफंड 


३ ९ महाराष्ट्र जमीन महसूल 
( जमीनीच्या वापरावर निर्बंध ) 
नियम , १ ९ ६८ चा २ ( २ ) 
पोटखराब वर्ग अ संदर्भात 
कार्यवाही . 


३० 


३० 


७ 


७ 


३० 


३० 


६० 


३० 


१५ 


६० 


नायब तहसीलदार 


नायब तहसीलदार 


नायब तहसीलदार 


महसूल 
नायब तहसीलदार 

नायब तहसीलदार 


नायब तहसीलदार 


उप विभागीय 

अधिकारी 


उप विभागीय 

अधिकारी 

निवासी 

नायब तहसीलदार 


उप विभागीय 
अधिकारी 

नायब तहसीलदार 


नायब 
तहसीलदार 


उप विभागीय 

अधिकारी 


उप विभागीय 

अधिकारी 


तहसीलदार 


तहसीलदार 


उप विभागीय 

अधिकारी 

तहसीलदार 


अपर 

जिल्हाधिकारी 


अपर 

जिल्हाधिकारी 

तहसीलदार 


अपर 

जिल्हाधिकारी 


उप विभागीय 

अधिकारी 


( ६ ) 

उप विभागीय 
अधिकारी 


अपर 

जिल्हाधिकारी 


अपर 

जिल्हाधिकारी 


उप विभागीय 
अधिकारी 


उप विभागीय 

अधिकारी 
अपर 

जिल्हाधिकारी 


उप विभागीय 

अधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


उप विभागीय 

अधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


अपर 

जिल्हाधिकारी 


( १ ) 

( २ ) 

४० महात्मा फुले आरोग्य योजनेसाठी 

पुरवठा विभागाचे प्रमाणपत्र घेणे 


४१ मु . कु . वहिवाट अधिनियम 

कलम ३२. एम प्रमाणपत्र 
निर्गमित करणे . 


४२ कर्मचारी वेतन दाखला 


४३ विटभट्टी परवानगी 


अ . क्र . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ - नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ शके १ ९ ४४ 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

निवासी 

तहसीलदार 

नायब तहसीलदार 

तहसीलदार 


४७ 


लोकसेवेचा तपशील 


( २ ) 


१५ 


४४ बिनशेती वापराकरीता सनद निर्गमीत करणे 

४५ बांधकाम परवाना देणे ( सर्व ना - हरकत 
प्राप्त अर्जावर ) 


७ 


१५ 


४६ भोगवटा प्रमाणपत्र देणे 

प्राप्त अर्जावर ) 

मा . दिवाणी न्यायालयाकडून वाटप व 
बरखास्त प्रकरणात दिवाणी प्रक्रीया संहिता 
कलम ५४ प्रमाणे मोजणी व वाटप 
करणेसाठी आदेश पारित करणे व ताबा देणे 
( मोजणी झाल्यानंतर ) 


४ ९ शेतकरी आत्महत्या प्रकरण ( मदत ) 
जिल्हाधिकारी यांचे अंतिम आदेशानंतर 
शासकीय मदत वाटप करणे 

( तहसील स्तरावर ) 


४८ शेतकरी आत्महत्या घडल्यास तालुकास्तरीय 
समितीचा संयुक्त स्वाक्षरी अहवाल 
जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करणे . 


५१ नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत जनावरांचे 

मालकांना शासकीय मदत देणे . 
( तहसील स्तरावर ) 


जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर मार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांचे तपशील 

प्रथम अपिल 

अधिकाऱ्याचे 

पदनाम 


५० नैसर्गिक आपत्तीमुळे मयत व्यक्तींचे वारसांना 

शासकीय मदत देणे . 

( तहसील स्तरावर ) 


तहसीलदार 


तहसीलदार 


लोकसेवा 

पुरविण्यासाठी 

विहित केलेली 


कालमर्यादा 
( ३ ) 


३० 


३० 


१५ 


( ४ ) 

शाखेचे नाव : महसूल शाखा 

३० 

तहसीलदार 

महसूल 

तहसीलदार 


९ ० 


उप विभागीय 
अधिकारी 


१५ 


उप विभागीय 
अधिकारी 
उप विभागीय 
अधिकारी 


१५ 


पदनिर्देशित 

अधिकाऱ्याच 

पदनाम 


महसूल 

तहसीलदार 


महसूल 

तहसीलदार 

महसूल 


तहसीलदार 

महसूल 


तहसीलदार 


तहसीलदार 


( ६ ) 

उप विभागीय 
अधिकारी 

जिल्हाधिकारी 


तहसीलदार 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


( ५ ) 


निवासी 

उपजिल्हाधिकारी 


निवासी 
उपजिल्हाधिकारी 


निवासी 

उपजिल्हाधिकारी 


निवासी 

उपजिल्हाधिकारी 


निवासी 
उपजिल्हाधिकारी 


उप विभागीय 
अधिकारी 


उप विभागीय 
अधिकारी 


उप विभागीय 

अधिकारी 


द्वितीय अपिल 

अधिकाऱ्याचे 

पदनाम 


( ६ ) 


जिल्हाधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी / 

जिल्हाधिकारी 

जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


६ 


५२ महाराष्ट्र नाफ्ता ( अनुज्ञापन ) आदेश २०० ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 

ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-१९ शके १ ९ ४४ 

- 

शाखेचे नाव : जिल्हा पुरवठा शाखा 


५३ महाराष्ट्र सॉल्व्हंट , रेफिनेट व स्लॉप 
( अनुज्ञापन ) आदेश , २००७ 


५४ जमीन खरेदी विक्री / बिनशेती / वाटप इ . साठी 
पुनर्वसन ना - हरकत दाखला देणे 


५५ 


मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे 


५६ मतदार यादीतील नावातील तपशील 
दुरुस्ती करणे 


मतदार यादीतील नाव एका भागातून 
त्याचा मतदारसंघातील दुसऱ्या भागात 
स्थलांतरीत करणे 


५८ मतदार यादीतील नाव कमी करणे 


५ ९ काम मागणी 


परीपूर्ण अर्ज 
प्राप्त झाले नंतर 

४५ दिवस 


परीपूर्ण अर्ज 
प्राप्त झाले नंतर 

४५ दिवस 


१५ 


जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी 

शाखेचे नाव : पुनर्वसन शाखा 


४५ 


४५ 


अव्वल 

कारकुन 

शाखेचे नाव : निवडणूक शाखा 


४५ 


नियंत्रक , 

शिधावाटप व 

संचालक , नागरी 

पुरवठा , मुंबई 

/ उप नियंत्रक , 
शिधावाटप , 
मुंबई व 
जिल्हाधिकारी 


४५ 


/ अपर 

जिल्हाधिकारी 


/ अन्नधान्य 
वितरण 

अधिकारी व 


१५ 


नायब 
तहसीलदार 

निवडणूक 


नायब 

तहसीलदार 

निवडणूक 


नायब 

तहसीलदार 

निवडणूक 


नायब 

तहसीलदार 

निवडणूक 

शाखेचे नाव : रोजगार हमी योजना 


ग्रामसेवक 


राज्यशासन 


मुंबई , ठाणे 

शिधावाटप क्षेत्रात 
नियंत्रक व 

संचालक , नागरी 

पुरवठा , मुंबई व 

जिल्हास्तरावर 

विभागीय आयुक्त 
यांचेकडे 


उप जिल्हाधिकारी 
( पुनर्वसन ) 


तहसीलदार तथा 

सहा . मतदार 

नोंदणी अधिकारी 

तहसीलदार तथा 

सहा . मतदार 

नोंदणी अधिकारी 


तहसीलदार तथा 

सहा . मतदार 

नोंदणी अधिकारी 

तहसीलदार तथा 

सहा . मतदार 

नोंदणी अधिकारी 


विस्तार अधिकारी 


राज्यशासन 


राज्यशासन 


अपर जिल्हाधिकारी 

पालघर 


उप विभागीय अधिकारी 

तथा मतदार नोंदणी 

अधिकारी 


उप विभागीय अधिकारी 

तथा मतदार नोंदणी 

अधिकारी 


उप विभागीय अधिकारी 

तथा मतदार नोंदणी 

अधिकारी 


उप विभागीय अधिकारी 

तथा मतदार नोंदणी 
अधिकारी 


गट विकास अधिकारी 


६० भूसंपादन दाखला 


६१ भूसंपादन ना हरकत दाखला 

६२ आदिवासी व्यक्तींची जमीन आदिवासी 
व्यक्तीस विक्री करणेकामी परवानगी देणे . 
म.ज.म. अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३६ ( २ ) 
६३ आदिवासी जमीन बिगर आदिवासीस विक्री 
करणेकामी शासनाकडून मंजुरी मिळालेनंतर 
अटी व शर्तीची पूर्तता केलेनंतर परवानगी देणे . 
म.ज.म. अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३६ - अ 
इनाम -६ ब च्या जमीनीस विक्री परवानगी देणे 

६४ 

६५ 


६६ 

६७ 


सेवापुस्तक नोंदी अद्ययावतीकरण 

भविष्य निर्वाह निधी मधून रक्कम मिळणेचे 
आदेश निर्गमीत करणे 

अल्पबचत एजंसीचे नुतनीकरण करणे 
( MPKBY / NSC ) 

६ ९ अधिकारी / कर्मचारी यांचे वैद्यकीय देयक 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ - नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ शके १ ९ ४४ 

शाखेचे नाव : भूसंपादन कार्यालय 


अतिरीक्त जनिनीस ( सिलींग अॅक्ट २ ९ नुसार ) 
विक्री परवानगी देणे 


७० सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना 


७१ रजा रोखीकरण 


७२ ना - देय प्रमाणपत्र 


( विभागीय चौकशी / शासकीय बाकी येणे ) 


७३ स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजुरीबाबत 


१५ 


१५ 


९ ० 


९ ० 


९ ० 


९ ० 


१५ 


३० 


शाखेचे नाव : लेखा शाखा 


३० 


अव्वल 

कारकून 

अव्वल 

कारकून 

अव्वल 

कारकून 

अव्वल 

कारकून 

शाखेचे नाव : आस्थापना शाखा 


३० 


आदेश 

झाल्यापासून 
६० दिवसांच्या 

आत 

३० 


उपजिल्हाधिकारी 

भूसंपादन 

उपजिल्हाधिकारी 

भूसंपादन 

तहसीलदार 
सर्वसाधारण 


३० 


तहसीलदार 
सर्वसाधारण 


अर्ज 

दिल्यापासून 
९ ० दिवसांच्या 

आत 


तहसीलदार 
सर्वसाधारण 


तहसीलदार 
सर्वसाधारण 


अव्वल 

कारकून 


अव्वल 

कारकून 

अव्वल 

कारकून 

अव्वल 

कारकून 


अपर 

जिल्हाधिकारी 


अपर 

जिल्हाधिकारी 

उप जिल्हाधिकारी 

सामान्य प्रशासन 


उप जिल्हाधिकारी 

सामान्य प्रशासन 


उप जिल्हाधिकारी 

सामान्य प्रशासन 

उप जिल्हाधिकारी 

सामान्य प्रशासन 


तहसीलदार 

सर्वसाधारण 


तहसीलदार 

सर्वसाधारण 


तहसीलदार 

सर्वसाधारण 


तहसीलदार 

सर्वसाधारण 


तहसीलदार 

महसूल 


तहसीलदार 

महसूल 

तहसीलदार 


महसूल 

तहसीलदार 

महसूल 


जिल्हाधिकारी पालघर 


जिल्हाधिकारी पालघर 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


निवासी 
उपजिल्हाधिकारी 


निवासी 
उपजिल्हाधिकारी 


निवासी 
उपजिल्हाधिकारी 


निवासी 
उपजिल्हाधिकारी 


निवासी 
उपजिल्हाधिकारी 


निवासी 
उपजिल्हाधिकारी 


निवासी 

उपजिल्हाधिकारी 


निवासी 

उपजिल्हाधिकारी 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ शके १ ९ ४४ 

- 

शाखेचे नाव : गृह शाखा 


७४ कायमस्वरुपी फटाका विक्री परवाना 

ना - हरकत दाखला देणे . 

पट्रोलीयम पदार्थ अ / ब चा भुमिगत साठा 
करणेकामी ना - हरकत प्रमाणपत्र 


७५ 

७६ 


विस्फोटक पदार्थांचा साठा / वापर / विक्री 
करण्यासाठी ना - हरकत दाखला 


३० 


३० 


३० 


अव्वल 

कारकून 

अव्वल 

कारकून 


अव्वल 

कारकून 


नायब 

तहसीलदार 


नायब 

तहसीलदार 


नायब 

तहसीलदार 


अपर 
जिल्हादंडाधिकारी 


अपर 

जिल्हादंडाधिकारी 


अपर 

जिल्हादंडाधिकारी 


गोविंद बोडके , 
जिल्हाधिकारी , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ - नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ शके १ ९ ४४ 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , कोकण रेल्वे - १ , रत्नागिरी यांजकडून 
अधिसूचना 


९ 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

66 

क्रमांक क्र . उपजि . / भूसं . / कोरे -१ / एसआर / ५२ / २०१५ . – ज्याअर्थी , भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 
च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा “ जिल्हाधिकारी ” हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी “ समुचित शासन ” असल्याचे 
मानण्यात येईल . 

66 


66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , रत्नागिरी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे . उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनूसुचीमध्ये कारणे नमुद करावीत ) 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र भाग ४ - अ क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ च्या 
अनुक्रमांक ( क ) अन्वये संरक्षण सिध्दता ; किंवा संरक्षण विषयक उत्पादन या सह भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षण या दृष्टीने महत्त्वाचे असे प्रकल्प 
यांना भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई करण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली आहे . ज्याबाबत विस्तृत विवरण अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या ( कलम ११ ) च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनाकांपासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकांस उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दी पुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


भाग एक ( को . वि.पु. ) – २ 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) कोकण रेल्वे - १ , रत्नागिरी यांस पदनिर्देशित करतील . 


१० 


अनुक्रमांक 

१ 

२ 


३ 


x w 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-१९ शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 


मौजे - खानू , ता . , जि . रत्नागिरी 

खानू साठवण तलाव , बुडीत क्षेत्र , सांडवा व प्रवेश पुच्छ कालवा व जोड रस्त्यासाठी 

भूमापन किंवा गट क्रमांक / सर्व्हे नं . / हिस्सा नं . 


५०५ पै 

५०८ पै 

५० ९ पै 

५१० पै 

५११ 

५१२ 

५१३ पै 

५१५ पै 

५१८ पै 

५१ ९पै 


५२० 

५२१ पै 

५२२ 

५२३ 

५२४ 

५२५ 

५२६ 

५२७ 

५२८ 

५२ ९ पै 

५३० 

५३१ 

५३२ पै 

५३३ पै 


५३४ 

५३५ पै 

५६५ पै 

५६४ पै 


५१६ पै 

४७६ पै 

४८ ९ पै 

४ ९ ० ब पै 

४ ९ १ पै 

४ ९ २ पै 


४ ९ ७ पै 

५०२ पै 

५०३ पै 

५०४ पै 

४ ९ ० अ पै 

एकूण क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टर आर मध्ये ) 


०-२९ -१० 

०-०१-२० 

०-०१-७० 

१-१६-०० 

०-५५-०० 

०-३५-०० 

१-५२-५० 

०-००-७० 

०-६१-५० 

२-३१-०० 

०-०८-६० 

०-२०-४० 

०-१०-३० 

१-४९ -४० 

०-२९ -०० 

०-७६-०० 

०-८७-०० 

०-०१-२० 

०-२२-०० 

०-५४-०० 

०-५१-०० 

०-२४-०० 

०-११-०० 

०-२६-०० 

०-६६-०० 

०-०४-०० 

०-०६-०० 

०-०३-०० 

०-०६-०० 

०-०१-०० 

०-०१-४० 


०-००-१० 

०-०१-३० 

०-००-७० 

० ००-१० 

०-०३-२५ 

०-०१-५० 

०-४६-७० 

०-००-४३ 

१३-८७-०८ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ - नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - दोन 


कार्यकारी अभियंता , लघुसिचंन ( जलसंधारण ) विभाग , कुवारबांव रत्नागिरी 

> 

खानू साठवण तलाव मौजे खानू , ता . जि . रत्नागिरी , बुडीत क्षेत्र , सांडवा , प्रवेश व पुच्छ कालवा व 
रस्त्यासाठी . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

> 

लघुपाटबंधारे योजना खानू , ता . जि . रत्नागिरी येथील प्रकल्पासाठी साठवण तलाव , बुडीत क्षेत्र , सांडवा , प्रवेश पुच्छ कालवा व जोड 
रस्त्यासाठी जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे . तसेच बाधित क्षेत्रात निवासी जागेचा अंतर्भाव होत नाही . म्हणून बाधित कुटुंबाच्या विस्थापनाचा व 
पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


अनुसूची चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


११ 


साठवण तलावामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होत असून सार्वजनिक हितासाठी शेतीचा विकास होईल 

अनुसूची - तीन 


रत्नागिरी , 

दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ अन्वये दिलेल्या पत्रानुसार खानू येथील लघुपाटबंधारे प्रकल्पाचे खानू साठवण तलाव , बुडीत क्षेत्र , सांडवा , प्रवेश 
पुच्छ कालवा व जोड रस्त्यासाठी भूसंपादन केल्याने प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर भविष्यात येथील जमिनीच्या भूगर्भामध्ये पाण्याचा स्त्रोत वाढण्याची 
शक्यता आहे . तसेच नदीनाल्यांचा पाण्याचा स्त्रोत वाढेल . बागायती व शेतीला पाण्याचा फायदा होऊन भविष्यात आर्थिक फायदा होऊ शकतो . 
सामाजिक दृष्टया भौतिक , नैसर्गिक , संसाधनांवर तसेच भूमी व सार्वजनिक संपत्ती यावर कोणताही सामाजिक दुष्परिणाम दिसुन येत नाही . सामाजिक 
निर्धारण पथकाने केलेल्या अभ्यासाअंती सदर प्रकल्पास बहुतांश लोकांची संपत्ती असल्याचे आढळून आले आहे . या प्रकल्पाने गावाला प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्षपणे सिंचनासाठी फायदा होणार असून शेतीचा विकास होईल , तसेच नदीनाल्यांना पाण्याचा स्त्रोत वाढेल . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – २ अ 


अनुसूची - पाच 

सदर भूसंपादनामुळे बाधीत होत असणाऱ्या क्षेत्रात निवासी जागेचा समावेश होत नसल्याने या ठिकाणी एकही कुटुंब बाधीत होत नाहीत . 
त्यामुळे पुनर्वसन व पुनःस्थापनेसाठी प्रशासक नेमण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


टिप . – उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , कोकण रेल्वे - १ , जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी या कार्यालयात 
निरीक्षण करता येईल . 


ऐश्वर्या काळुशे , 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
कोकण रेल्वे - १ , रत्नागिरी . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-१९ शके १ ९ ४४ 

नगरविकास विभाग 


४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

66 

क्रमांक - टीपीएस -१२२२ / ४२ ९ / प्र.क्र .७१ / २२ / नवि -१२ . - ज्याअर्थी , ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम 
असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना , क्रमांक टीपीएस १२ ९ ७ / १३१ ९ / प्र.क्र .१४८ 
९ ७ / नवि -१२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर १ ९९९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असून , ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार शासन , नगरविकास विभागाची अधिसूचना , क्रमांक टीपीएस -१२०१ / २७४ / प्र.क्र .२८ / २०० ९ / 
नवि -१२ , दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेच्या सेक्टर -५ च्या मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे बाळकुम येथील स.नं. ५ ९पै , १२८ पै , २४२ पै , 
२८० पै , २८७ पै , २ ९ ८ पै , २ ९९ - अ पै , ३०० पै , या जमिनी हरित विभाग , एचसीएमटीआर कारशेड , पाईप लाईन तसेच सेक्टर -८ च्या मंजूर 
विकास योजनेमधील मौ . खारी येथील स.नं. ७१ पै , ७२ पै , ७३ पै व ७७ पै या जमिनी हरित वापर विभाग व जलाशयामध्ये समाविष्ट आहेत 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना प्रस्ताव ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

66 

" " 

“ 


" " 


आणि ज्याअर्थी , ठाणे महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त 
अधिनियमातील कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास योजना प्रस्तावामधून ४०.०० मी . रस्ता दर्शविण्याचा 
फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक ९ मार्च २०२२ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल 
असा करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


२ . 


" " 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर 
अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास 
योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


नोंद 

“ विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे , सेक्टर क्र . ५ , मौजे बाळकुम येथील स.नं. ५ ९पै , १२८ पै , २४२ पै , २८० पै , २८७ पै , 
२ ९ ८ पै , २ ९९ - अ पै , ३०० पै , या हरित विभाग , एचसीएमटीआर कारशेड , पाईप लाईन यामध्ये अंतर्भूत असलेल्या जमिनीवर तसेच सेक्टर 
क्र .८ , मौ.खारी येथील स.नं. ७१ पै , ७२ पै , ७३ पै व ७७ पै या हरित वापर विभाग , जलाशय यामध्ये अंतर्भूत असलेल्या जमिनीवर ४०.०० मी . 
रुंदीचा विकास योजना रस्ता खालील अटीसापेक्ष नव्याने अंतर्भूत करण्यात येत आहे . 


>> 


अट . सीआरझेडच्या अनुषंगाने , ४० मी . रुंद विकास योजना रस्त्याचा विकास करण्यापूर्वी , महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट 
अथोरिटीची म्हणजेच पर्यायाने पर्यावरण विभागाकडून ना - हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे , ठाणे महानगरपालिकेस बंधनकारक राहील . 
सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल . 


३ 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ शके १ ९ ४४ 


४ . 


- 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध ठेवावा . 

( १ ) आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 

( २ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई . 

( ३ ) सहाय्यक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा , जि . ठाणे . 

सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवरदेखील उपलब्ध 
करण्यात यावी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


१३ 


पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ शके १ ९ ४४ 

- 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 
dated 20th October 2022 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1222 / 429 / C.R.71 / 22 / UD - 12 . Whereas , the Revised Development Plan of the city of 
Thane ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) has been sanctioned partly by 
the Government in the Urban Development Department , under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) vide 
Notification No. TPS - 1297 / 1319 / CR - 148 / 97 / UD - 12 , dated the 4th October 1999 ( hereinafter 
referred to as " the said Notification " ) and has come into force with effect from 22nd November 
1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government 
in Urban Development Department under Section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No. 
TPS - 1201 / 274 / CR - 28 / 2009 / UD - 12 , dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect 
from 14th May 2003 ; 


And whereas , in the said Development Plan of Sector - 5 , land bearing S.No.59pt , 128pt , 
242pt , 280pt , 287pt , 298pt , 299Apt , 300pt , of Village Balkum are included in Green Zone , HCMTR 
Reservation , Pipe Line and in sector - 8 land bearing S.No.71pt . 72pt , 73pt and 77pt included in 
Green Zone , Waterbody ( hereinafter referred to as " the said Development Plan proposal " ) ; 


And whereas , Thane Municipal Corporation ( hereinafter referred to as " the said Municipal 
Corporation " ) , after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of Section 37 of the 
said Act , has submitted a proposal for modification in the said Development Plan Proposals so 
as to Proposed 40.00 mtr . widen Road , vide letter dated 9th March 2022 ( hereinafter referred to 
as " the Proposed Modification " ) ; 


And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to 
sanction the Proposed Modification with condition ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act and all other powers enabling it in that behalf , the State Government hereby 
sanctions the Proposed Modification with condition as described below : 


" In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry , 
the following new entry shall be inserted viz . : 

ENTRY 


" The 40 mtr . wide Development Road is incorporated through the land bearing S.No.59pt , 
128pt , 242pt , 280pt , 287pt , 298pt , 299Apt , 300pt , of Sector - 5 , Village Balkum which are included 
in Green Zone , HCMTR Reservation , Pipe Line and land bearing S.No.71pt . 72pt , 73pt and 77pt 
of Sector - 8 , of Village Khari which are included in Green Zone , Waterbody , as shown on the 
part plan subject to following condition . " 


Condition . NOC in respect of CRZ , from the Maharashtra Costal Zone Management 
Authority ( i.e. Environment Department ) shall be obtained by the Thane Municipal Corporation 
before Development of 40 mtr . wide Development Plan Road . 


2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ - नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ शके १ ९ ४४ 


3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection 
by the general public during office hours on all working days at the following offices for a 
period of one month : 


१५ 


( i ) The Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane . 

( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi 
Mumbai . 


( iii ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 

4. This notification shall also be made available on the Government Website at 
www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ शके १ ९ ४४ 

नगरविकास विभाग 


४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक - टीपीएस -१२२२ / २२७५ / प्र.क्र . १०५ / २२ / नवि- १२. – ज्याअर्थी , ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख 

66 

66 

“ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) . महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस १२ ९ ७ / 
१३१ ९ / प्र.क्र .१४८ / ९ ७ / नवि- १२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर , १ ९९९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये 
भागशः मंजूर झाली असून , ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची 
विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार शासन , नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस -१२०१ / २७४ / 
प्र.क्र .२८ / २०० ९ / नवि- १२ , दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेच्या सेक्टर -६ च्या मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे वडवली येथील गट नं . ( ६७ , १४८ पै , २६१ पै ) / 
( स.नं. ७० पै ) गट नं . ( ७० पे , ७१ पै , ७२ पै , ७३ पै , ७४ पै , ७६ पै ) / ( स.नं. ७७ पै ) व मौ . मोघरपाडा येथील स.नं. ४१ पै , ४२ , ४३ व ४४ पे , 
एकूण क्षेत्र ७.० ९ हे.आर ही जमीन आ . क्र . १ अन्वये पार्क याकरिता आरक्षित आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना प्रस्ताव ” 
असा करण्यात आला आहे ) ; 

66 


66 

आणि ज्याअर्थी , ठाणे महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त 
अधिनियमातील कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास योजना प्रस्तावामधील मौ . मोघरपाडा येथील 
स.नं. ४४ पै मधील १.०० हे . आर . क्षेत्र उक्त विकास योजना प्रस्तावामधून वगळून “ खेळाचे मैदान ” याकरिता आरक्षित करणेचा फेरबदल 
प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा 
करण्यात आला आहे ) ; 

66 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे 
; 


२ . 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर 
अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना 
मंजूरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे . 

नोंद 

“ विकास योजना नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे मौजे वडवली येथील गट नं . ( ६७ , १४८ पै , २६१ पै ) / ( स.नं. ७० पै ) गट नं . ( ७० पै , ७१ पै , 
७२ पै , ७३ पै , ७४ पै , ७६ पै ) / ( स.नं .७७ पै ) व मौ . मोघरपाडा येथील स.नं. ४१ पै , ४२ , ४३ व ४४ पै , या जमिनीवरील आ . क्र . १- “ पार्क " 
( एकूण क्षेत्र ७.० ९ हे.आर. ) या आरक्षणामधून मौ . मोघरपाडा येथील स.नं. ४४ पै , मधील १.० हे . क्षेत्र वगळण्यात येत आहे व असे वगळलेले 
क्षेत्र आ.क्र .१ अ - “ खेळाचे मैदान ” याकरिता आरक्षित करण्यात येत आहे . 

सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल . 


22 


४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ - नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-१९ १ शके १ ९ ४४ 


३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध ठेवावा . 

( १ ) आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 

( २ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई , 

( ३ ) सहाय्यक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा , जि . ठाणे . 

सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवरदेखील उपलब्ध 
करण्यात यावी . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


१७ 


पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-१९ शके १ ९ ४४ 

- 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 
dated 20th October 2022 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1222 / 2275 / C.R.105 / 22 / UD - 12 . Whereas , the Revised Development Plan of the city 
of Thane ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) has been sanctioned partly 
by the Government in the Urban Development Department , under Section 31 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) 
vide Notification No. TPS - 1297 / 1319 / CR - 148 / 97 / UD - 12 , dated the 4th October 1999 ( hereinafter 
referred to as " the said Notification " ) and has come into force with effect from 22nd November 
1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government 
in Urban Development Department under Section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No. 
TPS - 1201 / 274 / CR - 28 / 2009 / UD - 12 , dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect 
from 14th May 2003 ; 


And whereas , in the said Development Plan of Sector - 6 , land bearing gut no . ( 67 , 148pt , 
261pt ) / ( S.No.76pt ) , gut no.70pt , 71pt , 72pt , 73pt , 74pt , 76pt / ( S.No.77pt ) of village Vadavali and 
S.No.41pt , 42pt , 43pt , 44pt of village Mogharpada is reserved for Site No.1- Park ' ( hereinafter 
referred to as " the said Development Plan Proposal " ) ; . 


And whereas , Thane Municipal Corporation ( hereinafter referred to as " the said Municipal 
Corporation " ) , after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of Section 37 of the 
said Act , has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to 
delete an area admeasuring 1.0 Ha , from the gut no.44pt of village Mogharpada from the said 
Development Plan Proposal and to reserve for ' Park ' vide letter dated 27th September 2021 
( hereinafter referred to as " the Proposed Modification " ) ; 


And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to 
sanction the Proposed Modification ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act and all other powers enabling it in that behalf , the State Government hereby 
sanctions the Proposed Modification as described below : 


" In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry , 
the following new entry shall be inserted viz . : 

ENTRY 

" An area admeasuring 1.0 Ha . of land bearing S.No.44pt of village Mogharpada is deleted . 
from the Site No.1 - Park ( Total area 7.09 Ha . ) of land bearing Gut.No. ( 67 , 148pt ; 261pt ) / ( S.No.76pt ) , 
gut no . ( 70pt ; 71pt , 72pt ; 73pt , 74pt , 76pt ) / ( S.No.77pt ) of village Vadavali and S.No.41pt , 42 , 43 , 
44pt of village Mogharpada and is reserved for Site No.1A - Play Ground as shown on the part 
plan of the Development Plan . " 


2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ - नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ शके १ ९ ४४ 


3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection 
by the general public during office hours on all working days at the following offices for a 
period of one month : 


( i ) The Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane . 

( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi 
Mumbai . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ अ 


१ ९ 


( iii ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 

4. This notification shall also be made available on the Government Website at 
www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-१९ शके १ ९ ४४ 

नगरविकास विभाग 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

- 

क्रमांक - टीपीएस -१२२२ / प्र.क्र .२२ / २२ / नवि- १२. - ज्याअर्थी , ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख 
विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम 
असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना , क्रमांक टीपीएस -१२ ९ ७ / १३१ ९ / प्र.क्र .१४८ / 
९ ७ / नवि -१२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर , १ ९९९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये भागशः मंजूर 
झाली असून , ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतूदीनुसार शासन , नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस -१२०१ /२७४/प्र.क्र.२८/ 
२०० ९ / नवि -१२ , दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ; 


४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ 

अधिसूचना 


66 


66 


उक्त 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेच्या सेक्टर - ९ च्या मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे कौसा , स.नं. १०१/३ व १०१/४ या जमिनी 
रहिवास वापर विभागामध्ये अंतर्भूत आहेत . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) ; 


२ . 


99 


66 

आणि ज्याअर्थी , ठाणे महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त 
अधिनियमातील कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त रहिवास वापर विभागातील ३४५०.०० चौ.मी. जमीन 
' पाणीपुरवठा योजना ” याकरिता आरक्षित करणेचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक २२ जानेवारी २०२१ च्या पत्रान्वये सादर 
केला आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

66 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर 
अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव किरकोळ बदलांसह मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी 
उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ; 

नोंद 

“ विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे मौजे कौसा , स.नं. १०१/३ व १०१/४ क्षेत्र ३४५०.०० चौ . मी . जमीन रहिवास वापर 
विभागातून वगळण्यात येत आहे व असे वगळलेले क्षेत्र आ.क्र .१ अ - ' पाणीपुरवठा योजना ' याकरिता आरक्षित करण्यात येत आहे . या 
आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण “ ठाणे महानगरपालिका ” राहील . 

66 

सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल . 

३ . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध ठेवावा . 

( १ ) आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ - नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ शके १ ९ ४४ 


४ . 


( २ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई . 

( ३ ) सहायक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा , जि . ठाणे . 


सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध 
करण्यात यावी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


२१ 


पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ शके १ ९ ४४ 

- 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 
dated 20th October 2022 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1222 / C.R.22 / 22 / UD - 12 . Whereas , the Revised Development Plan of the city of 
Thane ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) has been sanctioned partly by 
the Government in the Urban Development Department , under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) vide Notification 
No. TPS - 1297 / 1319 / CR - 148 / 97 / UD - 12 , dated the 4th October 1999 ( hereinafter referred to as 
" the said Notification " ) and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the 
Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban 
Development Department under Section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No. TPS - 1201 / 
274 / CR - 28 / 2009 / UD - 12 , dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect from 
14th May 2003 ; 


And whereas , in the said Development Plan of Sector - 9 , land bearing Sr. No.101 / 3 and 101/4 
of village Kausa included in Residential Zone ( hereinafter referred to as " the said Land " ) ; 


And whereas , Thane Municipal Corporation ( hereinafter referred to as " the said Municipal 
Corporation " ) , after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of Section 37 of the 
said Act , has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to 
delete an area admeasuring 3450.00 sq.mt. from the said Land and to reserve for the " Water 
Supply Scheme " , vide letter dated 22nd January 2021 ( hereinafter referred to as " the Proposed 
Modification " ) ; 


And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to 
sanction the Proposed Modification ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act and all other powers enabling it in that behalf , the State Government hereby 
sanctions the Proposed Modification alongwith minor changes as described below : 


" In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry , 
the following new entry shall be inserted viz . : 


ENTRY 


" An area admeasuring 3450.00 sq.mt. of land bearing Sr.No.101 / 3 and 101/4 of village 
Kausa is deleted from Residential Zone and reserved for Site No.1A- Water Supply Scheme ' , 
as shown on the part plan of the Development Plan , the Appropriate Authority for this 
reservation shall be Thane Municipal Corporation ' . 

99 


2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 


3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection 
by the general public during office hours on all working days at the following offices for a 
period of one month : — 

( i ) The Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २७ - नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ शके १ ९ ४४ 


( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi 
Mumbai . 


२३ 


( iii ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 

4. This notification shall also be made available on the Government Website at 
www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


